भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ 
समय वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना 
वरिष्ठ समय वेतनश्रेणीमध्ये पदोन्नती 
देण्याबाबत - वाटप वर्ष सन २०१५ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. आयएफएस १२१९/प्र.क्र.४२/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :०१ जुलै, २०२१ 


वाचा :- 


१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०००/ 
आयएफएस (Il), दिनांक १८ नोव्हेंबर, २००२. 

२) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ 
आयएफएस -॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९. 

३) पदोन्नती छाननी समितीचे दिनांक ०८.१२.२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


शासन आदेठा :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ व २ येथिल पत्रान्वये 
भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ 


च्या नियम ३ (१) ()) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधील 


संदर्भ क्रमांक 3 नुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची चार वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या 


नावासमोरीळ रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ समय वेतन श्रेणीतुन (पे 


मॅट्रीक्स मधील स्तर १०) वरिष्ठ समय वेतन श्रेणीमध्ये (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर ११) पदोन्नती 


देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश PATH: आयएफएस १२१९/प्र.क्र.४२/फ-७ 


am.) भावसे अधिकाऱ्यांचे नावा | वाटप वरिष्ठ समय वेतनश्रेणी लागू 
वर्ष करण्याचा दिनांक 
| a | श्री. अमित कुमार मिश्रा २०१५ ०१.०१.२०१९ 
श्री. जी. आर. माधवराज २०१५ ०१.०१.२०१९ 
श्री. सिध्देशा सावर्डकर २०१५ ०१.०१.२०१९ 


२. वरील पदोन्नती भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ पदे, रजा राखीव व प्रशिक्षण 
राखीव यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना अधीन राहून करण्यात येत आहे. श्री. अमित 
कुमार मिश्रा यांना उपरोक्त प्रमाणे वरिष्ठ समय वेतन श्रेणी त्यांच्या विरुध्द दाखल असलेल्या 
फौजदारी प्रकरणातील निर्णयाच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 

2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११६४३३४८५१९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ५॥॥॥ Suryakant. २ 
Hanje mt 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव 
प्रति - 
१. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
४. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 
५. सचिव, पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर 
. संबंधित सर्व अधिकारी 
१०.कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सहायक संचालक, भावसे (लेखा) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.सह सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.उप सचिव (रोख शाखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.वैयक्तिक नस्ती/ निवड नस्ती. 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


